सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय 
शाश्वत शोती अभियानांतर्गत- वन शोती उप 
अभियान राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी रु.७९.१७ लक्ष निधी वितरित 
करण्याबाबत. - शुद्धीपत्र 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः शाशहोअ-०३१८/ प्र.क्र.9६/१७/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २८ मार्च, २०१८. 


वाचा- 


) वन शोती उप अभियानाच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना. 

) शासन निर्णय क्रमांक शाशोअ-२०१७/प्र.क्र.१२६/४अ, दि. ८ डिसेंबर, २०१७. 
३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.9७-६/२०१७-सीसी, दि. १५ मे, २०१७. 
) 

) 
) 


केंद्र शासनाचे पत्र क्र.9-६/२०१७-सीसी, दि. 23 जोनवारी, २०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक- शझाशोअ-०३१८/ प्र.क्र.9७६/१७/१४अ, दि.१९ मार्च, २०१८. 

आदिवासी विकास विभाग- झासन निर्णय क्रमांक-बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.११/कार्यासन-६, 
दि.१९ मार्च, २०१८. 

७ शासन निर्णय क्रमांक- शाशोअ-०३१८/ प्र.क्र.9६/१७/१४अ, दि.२२ मार्च, २०१८. 

८) शाशोअ-०३१८/ प्र.क्र.9६/१७/१४ओ, दि. २८ मार्च, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्र :- 


१. संदर्भाधीन अनु.क्र. ८ येथील शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील शेवटून तिसऱ्या ओळीतील व शासन 
निर्णय अनु.क्र.१ येथील तक्त्यातील रु.३१.१७ लक्ष ऐवजी रु. ३१.६७ लक्ष असे वाचावे. 

२. शासननिर्णयअनु.क्र.२ येथील तिसर्‍या ओळीतील रु.३१.१७ लक्ष (अक्षरी रुपये एकतीस लक्ष सतरा 
हजार फक्त) ऐवजी रु. ३१.६७ लक्ष (अक्षरी रुपये एकतीस लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) असे वाचावे. 

३. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१७५८०३७८०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. शिक्का 
Shrikant Dna ती, 

Chandrakant 

Andge Chana is 
(श्रीकांत आंडगे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः शाशोअ-०३१८/ प्र.क्र.७६/१७/१४ओ 
३. सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (सामाजिक न्याय), पुणे. 
५. कुलगुरू, कृषी विद्यापीठे (सर्व ) 
. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. सर्व संचालक / सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, दिनकरराव देसाई मार्ग, 
गोरेगाव (पूर्व) मुंबई- ६५ 
.विभागीय कृषि सहसंचालक (स्वी 
. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्वी 
१२. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१३. महाळेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
१४. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखापरिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी Hd मार्ग, 
मुंबई-४०००२० 


mon (२ GS —& 


१ 


fe) 


q 


-O 


co 


१५.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१८.मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१९. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


२०. निवड नस्ती (कार्यासन -४ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


